प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांतील राज्य 
शासनाच्या २५ टक्‍के हिऱ्यांतर्गत मंजूर 
अनुदानातून यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०१८. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/२५ 
टक्के रा.यो./एकत्रित प्रस्ताव/१-म/१०६०१/ २०१८, दिनांक १०.१०.२०१८. 


वाचा: १) 
2) 
3) 
8) 

शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्याकरीता राज्य झासनाच्या २५ टक्के हिऱ्यांतर्गतमंजूर अनुदानातून रुपये ६,२०,८०,३७०/- 
(अक्षरी रुपये सहा कोटी वीस लक्ष ऐंशी हजार तीनशे सत्तर फक्त) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री 
“परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या तपश्ीलानुसार (नग संख्या, 
प्रतिनग किंमत, एकूण किंमत) संबंधित संस्थेस राज्य शासनाच्या २५ टक्के हिऱ्यांतर्गत लेखाशीर्षातर्गत 


उपलब्ध असलेल्या निधीतून खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ा-१ 


अटी :- 


वि 


षु. 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य शासनाच्या २५ टक्‍के हिऱ्यांतर्गत 


लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी मंजूर असलेल्या निधीतून 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


उपरोक्‍त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 


करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 


पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबंधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ा-१ 


७. 


qo. 


२. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 


खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च संबंधित 


संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्या २५ टक्के हिऱ्यांतर्गत लेखाशीर्षातर्गत 


मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व खालील लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


मागणी क्रमांक एस-४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - _ वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(००) - राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३९ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ 
करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरू करणे व पदव्युत्तर 
विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे 
(४२१० २१२४) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०१८१०२९११११३५४५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट - 3T” rl dg by ei Dahale 


DN: c=I t Of Maharashtra, 
run se wa 
® epartm 


ion and Drugs 
ostalCode=400032, 


st= a, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5089 


7b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 
cn=Arun M. Dahale 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे. 
५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 
६. अधिष्ठाता, डॉ.ऱंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 
अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे. 
. अधिष्ठाता, डॉ.वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर. 
१०. अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ. 
११. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर. 
१२. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 
१३. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/लातूर/बीड/सोलापूर/अकोला/औरंगाबाद/धुळे/ 
यवतमाळ/'नांदेड. 
१५. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रशा-१, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट अ 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 

अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 

क्र. 

१) | डॉ.ऱंकरराव चव्हाण | 9) २डी इको काडिओग्राफी मशीन डि १४,५०,००० १४,५०,००० 
शासकीय वैद्यकीय 2) फुलली ओटोमेटेड lel &2,00,000 &2,00,000 
महाविद्यालय, इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री सेटअप 
नांदेड एकूण २ (9§,40,000 

2) | बै.जी.शासकीय १) एन्डोव्हिजन सिस्टीम विथ "| ५५,००,००० ५५,००,००० 
वैद्यकीय पीसीएनएल 
महाविद्यालय, पुणे ।२) युरोडायनॅमिक सिस्टीम ६ णं ५८,८०,०००॥ ५८,८०,००० 

चॅनेल 
3) हाय स्पीड इलेक्ट्रीक मोटर a 33,019,383 33,019,383 
सिस्टीम फॉर न्युरो अँण्ड 
स्पाईन सर्जरी 
एकूण १,४६,८७,३४३ 

३) | डॉ.वेश्यंपायन स्मृती | १सिलींग माऊन्टेड एलईडी २,९५,००० ८,८५,००० 
शासकीय वैद्यकीय । ओ.टी.लॅम्प 
महाविद्यालय, 2) HEAR टेबल २ १,८२,९०० ३,६५,८०० 
सोलापूर 3) बटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन ३ २,९५,५०० ८,८६,५०० 

विथ सॉ अँन्ड रिमर सिस्टीम 

४) टू डी इको प्रोब वि ३,४४,४०१ ३,४४,४०१ 

५) लिक्विड ऑक्सीजन प्लान्ट [ae | २०,००,०४१ २०,००,०४१ 

६) कोटरी मशीन La | ४,९८,४०० ४,९८,४०० 

७ मायक्रो ड्रिल टेबल टाप हॅन्ड i § 29, 200 & 29,200 

पीस स्ट्रेटविथाऊट इरिगेडान 

सिस्टीम 

८) एल.ई.डी लाईट सोर्स झि ३,५४,००० ३,५४,००० 
एकूण १३ ५९,६१,३४२ 

४) । शासकीय वैद्यकीय । १) इन्टीग्रेटेड बायपोलर अँन्ड a 2§,00,000 2§,00,000 
महाविद्यालय, अल्ट्रासोनिक कॉग्युलेशन 
अकोला अन्ड कटींग युनीट 

२) ऑपरेटीव्ह हिस्टोस्कोप ese: | 24,00,000 24,00,000 
3) हॉरीझंटल स्टीम स्टरलळायझर | २ ७,५५,२०० १५,१०,४०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ञा-१ 


४) सिंगल veer टुयुबक्टोमी सेट | ३ २,९९,००० ८,९७,००० 
विथ एल-शेप टेलिस 
५) हायड्रोलिक swear टेबल २ २,९०, ६०० ५,८१,२०० 
एकूण ९ ८०,८८,६०० 
५ । शासकीय वैद्यकीय | १) मेडिकल ऑक्सीजन गॅस पाईप गि ३२,००,००० ३२,००,००० 
महाविद्यालय, लाईन पी.आय.सी.यू कक्ष 
औरंगाबाद 2) काडिओ टोकोग्राम/सीटीजी गि ३,०८,००० ३,०८,००० 
मशीन 
एकूण २ 34,02,000 
६) | शासकीय वैद्यकीय | १) एलायझा प्लेट लेट Rex Gi ५,५७,८९० ५,५७,८९० 
महाविद्यालय, 2) लप्रोस्कोपी सेट [ae | 98,268,234 १४,८४,२३५ 
लातूर ३) व्हेन्टीलेटर निओनेटल Tae] 99,194,000 949,194,000 
४ वॉर्मर मज्ञीन १२ ४४,२४० ५,३०,८८० 
५) डेप्थ अनेस्थेशिया मॉनिटरींग २ ३,५०,००० ७,००,००० 
डिव्हाईस 
एकूण १७ | ४४,४८,००५ 
७) । श्री.वसंतराव नाईक | १ ट्रान्स्कुटेनस बिलीरुबीनोमीटर लि ५,०५,००० ५,०५,००० 
शासकीय वैद्यकीय | 2) डिप फ्रिजर २ ९८,००० १,९६,००० 
महाविद्यालय, ३) जनरल इन्क्युबेटर २ ९८,००० १,९६,००० 
यवतमाळ ४ हॉट एअर ओव्हन Ea 9,942,000 9,92,000 
एकूण ६ १०,०९,००० 
८) | श्री.भमाऊसाहेब हिरे ।१) ए.सी.एल.एस मॅनकोन ।_१_ | 94,83,000]  १५,९३,००० 
शासकीय वैद्यकीय | २लॅप्रोकेटर फॉर diva सिंगल २ २,९९,००० 4,8¢,000 
महाविद्यालय, धुळे | Geax लॅप्रोस्कोपी कम्पळीट सेट 
3) ऑनलाईन युपीएस बटरीसह i 4,219,000 9,219,000 
तीन केव्हीए 
४ डिजीटल बीपी अँप्रटस 4 2,200 9,918,800 
५) साईन Sd इनव्हटर विथ hae ८३,३०० ८३,३०० 
बॅटरीसह ४ केव्हीए 
६) साईन व्हेव इनर्व्हटर विथ २ ४१,७०० ८३,४०० 
बॅटरीसह ४ केव्हीए 
७) कॉम्प्युटर असिस्टेड AS इन | ५०,००० ५०,००० 
एक्सपरीमेन्टळ फिजिओलॉजी 
व्हिडिओ पॅक 
८) कॉम्प्युटर असिस्टेड माडयुल इन | ९८,००० ९८,००० 
एक्सपरीमेन्टल फार्माकॉलॉजी 
व्हिडिओ पॅक 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२९/प्रश्ा-१ 


९) अँनेस्थेशिया मशीन 3 ८९,००० १,७८,००० 
एकूण ६३ २९,२५,१०० 
९) | स्वामी रामानंद तीर्थ | १) अँडव्हान्स Seco चेअर विथ २ ३,००,००० ६,००,००० 
ग्रामीण शासकीय | स्केलर्स अँण्ड ८ RB युनीट 
वैद्यकीय 2) ओ.टी.लम्प २ ३,७५,००० ७,५०,००० 
महाविद्यालय, 3) बायोसेफटी Ha ॥ | 4 | 3,00,000 3,00,000 
अंबाजोगाई ४) एलायझा वॉशर | a | ३,००,००० 3,00,000 
4) एलायझा Rex | 3,00,000 3,00,000 
६) अँटोप्सी टेबल (स्टेनलेस स्टील ३,००,००० ३,००,००० 
बॉडी) el 
(9) एअर प्युरीफायर हि ३,००,००० ३,००,००० 
८) डिजीटल पॉलीग्राफ de 3,00,000 3,00,000 
8) स्टुडन्ट फिजिओग्राफ al 3,00,000 3,00,000 
१०) सिरींज पंप २ ५०,००० १,००,००० 
११) Pal कार्ट ट्रॉली a) ५०,००० ५०,००० 
१२) फिटल मॉनीटर २ १,५०,००० ३,००,००० 
एकूण १६ ३९,००,००० 
qo) | इंदिरा गांधी | 9) बोन डस्ट कलेक्टर २ ४,७३,७६० ९,४७,५२० 
शासकीय वैद्यकीय | २) अँटोप्सी वर्कस्टेशन [a | 4,00,320 4,00,320 
महाविद्यालय, ३) वॉल्क इन कोल्ड रुम 1 १_| ४२,२८,८४० ४२,२८,८४० 
नागपूर ४ स्क्रबर कम ड्रायर ia ८,५५,१०० ८,५५,१०० 
५) 2ST ST VHS. २ 9,20,000 3,८०,००० 
ओ.टी.लाईट) 
६) कम्प्लीट सेट ऑफ इन्स्ट्रमेन्टस्‌ २ (9,00,000 4¥,00,000 
फॉर टेम्पोरल बोन ARM 
लेंबोरेटरी 
७) ई.एन.टी. ओपीडी ट्रीटमेन्ट & 4,00,000 &,00,000 
युनीट 
८) डिजीटल व्हिडिओ कॉल्पोस्कोप | ९,९१,२०० ९,९१,२०० 
विथ साप्टवेअर विथ फुल एचडी 
मॉनीटर 
एकूण १६ ९९,०२,९८० 
एकूण (अ.क्र. १ ते १०) २६४ ६,२०,८०,३७० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


